RNI No. MAHBIL / 2009/ 31733 
Reg . No. MCS/173/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष २, अंक ४८ ( २ )]] 


शुक्रवार , मे २० , २०१६ / वैशाख ३० , शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ८४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


. 


. 


गृह विभाग (विशेष ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ११ मे २०१६ 

अधिसूचना 
भारताचे संविधान . 

क्रमांक सीडीएम -२००९ / प्र.क्र . २ ९९ /विशा-८.- भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे , गृह विभागाच्या अधिपत्याखालील नागरी संरक्षण संचालनालयातील नियंत्रक , राज्य फिरते नागरी 
आणिबाणी सेनास्तंभ , अतिरिक्त नियंत्रक , नागरी संरक्षण , वरिष्ठ प्रशासिक अधिकारी , उप नियंत्रक , नागरी संरक्षण गट “ अ ” आणि कनिष्ठ 
प्रशासिक अधिकारी , प्रशासकीय अधिकारी , प्रशासिक अधिकारी, दळणवळण अधीक्षक , वरिष्ठ सहायक उप नियंत्रक गट “ ब ” सेवा प्रवेश 
नियम, १९९ ७ यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता पुढील नियम करीत आहेत : 

या नियमांना गृह विभागाच्या अधिपत्याखालील नागरी संरक्षण संचालनालयातील नियंत्रक , राज्य फिरते नागरी आणिबाणी सेनास्तंभ, अतिरिक्त 
नियंत्रक , नागरी संरक्षण , वरिष्ठ प्रशासिक अधिकारी, उप नियंत्रक , नागरी संरक्षण गट “ अ ” आणि कनिष्ठ प्रशासिक अधिकारी, प्रशासकीय 
अधिकारी, प्रशासिक अधिकारी, दळणवळण अधीक्षक , वरिष्ठ सहायक उप नियंत्रक गट “ ब ” सेवा प्रवेश ( सुधारणा) नियम, २०१६ असे म्हणावे. 

२ . गृह विभागाच्या अधिपत्याखालील नागरी संरक्षण संचालनालयातील नियंत्रक , राज्य फिरते नागरी आणिबाणी सेनास्तंभ , अतिरिक्त 
नियंत्रक , नागरी संरक्षण, वरिष्ठ प्रशासिक अधिकारी, उप नियंत्रक , नागरी संरक्षण गट “ अ ” आणि कनिष्ठ प्रशासिक अधिकारी, प्रशासकीय 

अधिकारी, प्रशासिक अधिकारी, दळणवळण अधीक्षक , वरिष्ठ सहायक उप नियंत्रक गट “ब ” सेवा प्रवेश नियम , १ ९९ ७ ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “मुख्य नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम ३ मध्ये खंड ( क ) मधील “२ वर्षांपेक्षा ” या मजकुराऐवजी “ ५ वर्षांपेक्षा ” हा 
मजकूर दाखल करण्यात येईल. 

मुख्य 

नियमांच्या नियम ४ मध्ये, खंड ( क ) मधील “२ वर्षांपेक्षा ” या मजकुराऐवजी “ ५ वर्षांपेक्षा ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 
मुख्यनियमांच्या नियम ६ मध्ये, खंड ( ब) मधील “२ वर्षांपेक्षा ” या मजकुराऐवजी “ ५ वर्षांपेक्षा ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 


१ . 


2 
. 


४ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सु . कि . निकम, 


शासनाचे उप सचिव. 


( १ ) 


भाग चार - अ - ८४-१ 


2 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, मे २० , २०१६/ वैशाख ३० , 


शके १ ९ ३८ 


HOME DEPARTMENT (SPECIAL ) 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032, dated 11th May 2016 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 

No. CDM - 2009 /C.R.299 /SPL -8.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 
309 of the Constitution of India , the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the 
following rules further to amend the Controller, State Mobile Civil Emergency Column , the 
Additional Controller of Civil Defence , the Senior Staff Officer , the Deputy Controller of Civil 
Defence in Group ‘A ’, the Junior Staff Officer, the Administrative Officer , the Staff Officer, the 
Communication Superintendent and the Senior Assistant Deputy Controller in Group ‘ B in 
the offices of the Directorate of Civil Defence , Home Department, Recruitment Rules , 1997 , 
namely 

1. These rules may be called the Controller , State Mobile Civil Emergency Column, the 
Additional Controller of Civil Defence , the Senior Staff Officer, the Deputy Controller of Civil 
Defence in Group ‘A ’, the Junior Staff Officer , the Administrative Officer, the Staff Officer , the 
Communication Superintendent and the Senior Assistant Deputy Controller in Group B in the 
offices of the Directorate of Civil Defence , Home Department , Recruitment ( Amendment) Rules, 
2016 . 


2. In rule 3 of the Controller , State Mobile Civil Emergency Column, the Additional Controller 
of Civil Defence , the Senior Staff Officer , the Deputy Controller of Civil Defence in Group ‘ A ’, the 
Junior Staff Officer , the Administrative Officer, the Staff Officer , the Communication 
Superintendent and the Senior Assistant Deputy Controller in Group B in the offices of the 
Directorate of Civil Defence , Home Department , Recruitment Rules, 1997 (hereinafter referred to 
as “ the Principal Rules”), in clause (c ), for the words “ two years” the words “ five years ” shall be 
substituted . 

3. In rule 4 of the principal rules , in clause (c ), for the words “ two years” the words “ five 
years” shall be substituted . 

4. In rule 6 of the principal rules, in clause (b ), for the words “ two years ” the words “ five 
years ” shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. NIKAM , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


